मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १४५/बांधकाम-४ 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 

वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेबर, २०२२. 
शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२. 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ११६/२०२३, दिनांक ०६/०१/२०२३. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


nS 


& 


nN 


७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २६४/२०२३, दिनांक १९/०१/२०२३. 


— 


८) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३६५/२०२३, दिनांक २४/०१/२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. १४५ /बांधकाम-४ 


शासन निर्णय : 


नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य अंतर्गत 
बुलडाणा जिल्ह्यातील रस्त्यांची Gala करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खाळील 


५ वर्ष 
लांबी अंदाजित | देखभाल 
तालुका | पॅकेज क्रमां लांबी कडी 
अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक कामाचे नाव (रू. | दुरूस्ती 
(कि.मी.) किंमत 
लक्ष) (रू. 
लक्ष) 
१ एस.एच. २२२ ते डोंगरगांव रस्ता ४.३०० ३२९.८६ २७.२४ 
ADB-BUL- 
चिखली ॥)-०१  । प्रजिमा २९ (एकलारा) ते पांढरदेव 
२ _ 8.200 32.92 २९.९६ 
रस्ता 
3 नांदुरा प्रजिमा ०७ (मोमीनाबाद) ते सावरगांव मा rere soc 
8 खेडगांव रस्त व is me 
ADB-BUL- 
(II)- 02 
8 मलकापुर रामा २७० ते वजिराबाद रस्ता ७.५०० ५६२.२९ ३९.३६ 
५ ADB_BUL_. | प्रजिमा ११३ ते गुळभेली रस्ता ६.८४० ५१६.४३ ३६.१५ 
मोताळा 
()- 03 
६ प्रजिमा १९ ते काबरखेड 4.900 323.03 २६.८१ 
र एन.एच.५४८ CC ते हिवरखेड ता.हद्द माता ree उब 
ADB-BUL- | रस्ता age ढे 
मेहकर ii त wal 
८ : शेलगांव देशमुख ते विश्वी रस्ता ६.४७० ५१४.८२ ३७.१६ 
९ मेहकर शिवपुरी कोयाळी ते सुभानपुर रस्ता ५.२८० ४६४.०० ३३.२९ 
१० ADB-BUL- | एन.एच. ५४८ CC ते सरस्वती रस्ता ३.९१० | 382.88 २६.०१ 
लोणार । 00००१ = 
एन.एच. ७५३ ७ अंजनी - शिवणीपिसा 
११ oo ५.४४० ४४७.२५ ३१.५९ 
ते तालुका हद्द रस्ता 
१२ क प्रजिमा-३७ ते साठेगांव ता.हद्द रस्ता ५.७८० ४३४.७८ ३२.५४ 
सिंदखेड | ADB-BUL- 
राजा ॥)-० 
१३ ह एस.एच. २२२ ते रताळी रस्ता ४.८६० ४२९.१० ३१.२० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. १४५ /बांधकाम-४ 


तालुका 


पॅकेज क्रमांक 


कामाचे नाव 


लांबी 
(कि.मी.) 


अंदाजित 


किंमत(रू. 


लक्ष) 


५ वर्ष 
देखभाल 
दुरूस्ती 

किंमत(रू. 
wal) 


48 


१५ 


देऊळगांव 
राजा 


प्रजिमा -३५ ते पिंपळगांव चिळमखा 
रस्ता 


४.२७० 


३२४.२२ 


२२.७७ 


एस.एच ५१ ते बामखेड रस्ता 


३.२७० 


२५०.२० 


१७.२० 


१६ 


१७ 


संग्रामपुर 


ADB-BUL- 
(II)- ०७ 


एन.एच १६१७ ते इंटखेड एस.एच. 
२२२ रस्ता 


६.१४० 


४८०.०८ 


38.84 


झाशी ते लाडनापुर रस्ता 


४.०४० 


३७३.२३८ 


३०.८४ 


एकूण १७ कामे 


८९.१०० 


७२३०.३९ 


५३४.३६ 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
MAA कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 
) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 


निश्चित करण्यात यावे. 
i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. १४५ /बांधकाम-४ 


iii) 


vi) 


०२. 


असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी / आदीवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलीत निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रीक मान्याता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने तपासणी करून 
दरपुथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधीत तांत्रीक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिकारी / 
अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) 
(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहय हिस्सा 
७० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८”तसेच “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, 


मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे 


(०२बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) आशियाई विकास बँक versa ग्रामीण रस्ते विकास 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. १४५ /बांधकाम-४ 


पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे, सी आर सी - ५०५४ 
५३०४” मागणी या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ%७.11१॥0199॥1114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५३३७००२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 17:38:00 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र. मं. ग्रा. स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 

संस्था, अमरावती विभाग, अमरावती. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
बुलडाणा 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य 

१४) निवड नस्ती,कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


